सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ 
अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दिनांक १/४/१९९६ ते 
३१/३/२००३ या कालावधीच्या दि.२४/८/२००६ रोजी 
प्रसिध्द अंतिम ज्येष्ठता यादीमधील सुधारणा.. 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०१९/प्र.क्र. २/आस्थापना-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : १५ मार्च, २०१९ 


वाचा : सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२००६/ ७७/आस्था-१ 
दिनांक २४/८/२००६. 


शुध्दीपत्रक :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग,परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२००६/ ७७/आस्था-१ दिनांक 
२४/८/२००६ नुसार अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता, (स्थापत्य) संवर्गाची दिनाक १.४.१९९६ ते ३१.३.२००३या 
कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठता यादीमधील काही कनिष्ठ 
अभियंता यांनी त्यांच्या नावामध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत तसेच ज्येष्ठता यादीमध्ये नाव समाविष्ट 
करण्याबाबत विनंती केली आहे. त्यानुसार संबंधित कनिष्ठ अभियंत्यांच्या नांवासमोरील माहिती सुधारित 
करुन सुधारित माहितीचे विवरणपत्र निर्गमित करण्यात येत आहे. 

२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०३१५१२००१५७८१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, साम 
igitally signed by 
DN: CN = SUNIL DEORAM AGARKAR, C = IN, 
AGARKAR Sash issih 
(सु.दे.आगरकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१. प्रधान सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
२. सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय,मुंबई 
३. सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
४. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
५. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद 
६. संबंधित कार्यकारी अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (संबंधित अधीक्षक अभियंता यांच्या मार्फत) 
त्यांना विनंती करण्यात येते की प्रस्तुत ज्येष्ठता यादीचे सुधारित विवरण आपल्या 
अधिपत्याखालील 
संबंधित कनिष्ठ अभियंत्याच्या निदर्शनास आणण्यात यावे. 
७. कक्ष अधिकारी -संगणक कक्ष/आस्थापना-३/सेवा-३ 
८. निवडनस्ती-आस्थापना-१ 


(अपदवीधर )कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाच्या सन १.४.१९९६ ते ३१.३.२००३ या कालावधीमधील अंतिम जेष्ठतासूची- 
परिपत्रक क्र. जेष्ठता २००६/ ७७/आस्थापना-१ दि. २४ ऑगस्ट २००६ मधील PATA TAA दुरुस्ती/सुधारणा 
(शा.शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०१९/प्र.क्र. २ /आस्थापना-१ दि. १५.३.२०१९ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ. | जेष्ठता नांव मंडळाचे शैक्षणिक, जन्म नियमित | कार्यव्ययी | जात शेरा 
क्र क्र/ नांव । अर्हता | दिनांक | अस्थायी । आस्थापने | प्रवर्ग 
सुधारित आस्थापने । वरील नेमणूक 
जेष्ठता वरील नेमणूक, दिनांक 
क्र दिनांक 
| 9]? 2 8 4 § ७ टं लाक 
| १९ | श्री.शिवराज नांदेड रान १४/२/७० | २५/७/१९९६ शि रकाना क्र.३ येथील नाव श्री.शिवाजी 
बालाजीराव नॉलॉजी TARA’ या ऐवजी 'श्री.शिवराज 
चरी सवार पदविका बालाजीराव नरमीटवार सु धारित 
नरमीटवार बालाजीराव नरमीटवार" असे सुधारित 
करण्यात येत आहे. 
२ | १७२अ श्री.संतोष शांकर मुंबई डी.सी.।१७/१०/७०। १०/१०/९७ शि अ.जा. | ज्ये.क्र.१७२अ येथे श्री.संतोष 
मुरुडकर 3. शं.मुरुडकर यांचे नाव समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 
३ | २१५  श्री.सुहासबा.बोकडे | नागपूर | डी.सी.| २६/४/७० | १९/१२/९७ | अ.ज. | रकाना क्र.३ येथीळ नाव श्री.सुहास 
3. बा.बोडके ऐवजी श्री.सुहास बा.बोकडे 


असे सुधारित करण्यात येत आहे. 


